शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:- संआसे-२०२१/प्र.क्र.२९८ /सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, ८ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: :- ३०.०८.२०२१. 


विनंती बदली. 
सामान्य राज्य सेवा,गट-ब 
संवर्गातील अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील नियम ४ (४) व ४(५) अन्वये सामान्य राज्य सेवा,गट-ब या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची पुढे दर्शविल्याप्रमाणे विनंती बदली करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना । बदलीचा प्रकार | बदलीने करण्यात आलेली 
पदस्थापना 

| डॉ.मोनिका सं. देसाई, ग्रामीण रुग्णालय, विनंती जिल्हा रुग्णालय जळगाव 
दंतशाल्यचिकित्सक  । धरणगाव, जि.जळगाव 

२ | डॉ.आशिष बिसने, ग्रामीण रुग्णालय, विनंती ग्रामीण रुग्णालय कुही, 
दंतशल्यचिकित्सक  । अभोणा, जि.नाशिक जि.नागपूर 

३ | डा.गोरखनाथ बाळू ग्रामीण रुग्णालय, विनंती ग्रामीण रुग्णालय, कुडुवाडी,ता. 
शिंदे, रुई, ता.बारामती, माढा, जि. सोलापूर 
दंतडल्यचिकित्सक  । जि.पुणे 

8 | डॉ.केलास म. मुंढे, ग्रामीण रुग्णालय, विनंती ग्रामीण रुग्णालय, काळेकालनी, 
दंतशल्यचिकित्सक  । वडूज, जि.सातारा जि.पुणे 

५. | डा.ज्योती शो.मुंजाने, ग्रामीण रुग्णालय, विनंती ग्रामीण रुग्णालय घोडेगांव, 
दंतऱल्यचिकित्सक =| Fos जि.लातूर जि.पुणे 

६ | डा.शुभदा शा.बडवे, | शासकौय रुग्णालय, विनंती ग्रामीण रुग्णालय, पाली, 
दंतशल्यचिकित्सक  । रत्नागिरी ता.जि.रत्नागिरी 

७ | डा.संगीता भारतीया, | उपजिल्हा विनंती ग्रा.रु.बाबुलगाव, जि.यवतमाळ 
दंतशल्यचिकित्सक  । रुग्णा.यवतमाळ 

८ | डॉ.प्रशांत वि. कांडेकर, सईबाईमोटे उपजिल्हा विनंती जिल्हा रुग्णालय, जालना 
दंतडल्यचिकित्सक  । रुग्णालय,शेगाव, 


जि.बुलढाणा 


शासन आदेश क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.२९८ /सेवा-१ 


९ | डॉ.सौरभ दा. तुमाने, उपजिल्हा रुग्णालय विनंती ग्रामीण रुग्णालय काटोल, 
दंतशल्यचिकित्सक  । रामटेक, जि.नागपूर जि.नागपूर 

णगी श्री.महादेव बा. गिरी, सहसंचालक आरोग्य विनंती जिल्हा रुग्णालय औंध, पुणे 
प्रशासकीय अधिकारी | सेवा (हि.ह.व.ज), पुणे 

णं १ श्री.रमेश शिवदास | राज्य क्षयरोग नियंत्रण विनंती मा.उपसंचालक, आरोग्य सेवा 
माने, प्रशासकीय | व प्रशिक्षण केंद्र पुणे (परिवहन), पुणे 
अधिकारी 

१२ श्री.संजय राठोड, | प्रादेशिक विशेष उपजिल्हा रुग्णालय, पंढरपूर, 
प्रशासकीय अधिकारी । मनोरुग्णालय, पुणे कारणास्तव । सोलापूर 

93 | श्री.के.एस.करळे, विभागीय कार्यशाळा, विनंती उपसंचालक, आरोग्य सेवा 
सेवा व्यवस्थापक आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे 

(परिवहन), ठाणे 

१४ | श्री.आर.एल. सुर्यवंशी, | आरोग्य सेवा विनंती आरोग्य व कुटुंब कल्याण 
सांख्यिकी अधिकारी | आयुक्तालय, मुंबई प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक 

q4 श्रीमती ज्योती कन्नाके, आरोग्य oq कुटुंब विनंती प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब 
जिल्हा विस्तार व | कल्याण प्रशिक्षण, कल्याण प्रशिक्षण केंद्र नागपूर 
माध्यम अधिकारी अमरावती 

१६ । श्रीमती सोनाली | जिल्हा हिवताप विनंती हत्तीरोग अधिकारी, हत्तीरोग 
बयाणी,जिल्हा हिवताप | कार्यालय, वाशिम पथक, जि.अकोला 
अधिकारी 


२. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता तात्काळ 
कार्यमुक्त करण्यात यावे व बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत हजर 
व्हावे. बदली झालेले अधिकारी हे BY PUGH झाल्याबाबतचा अनुपालन अहवाल, त्यांना रुजू करुन 
घेतलेल्या /कार्यमुक्‍त केलेल्या अधिकाऱ्याने तात्काळ संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना सादर 
करावा व संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी शासनास सादर करावा. 

३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, अन्यथा रजा मंजूर 


करण्याऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 


४. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर, त्यांनी नवीन पदस्थापनेवर रूजू व्हावे. जे 
अधिकारी या कालमर्यादेचे पालन करणार नाहीत आणि पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता परस्पर गैरहजर 
राहतील, अशा अधिकाऱ्याची अनुपस्थिती “अनधिकृत अनुपस्थिती” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या 
सेवेत खंड पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही याची जाणीव सर्व संबंधितांना करून देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.२९८ /सेवा-१ 


५. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी जे अधिकारी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ 
हजर होणार नाहीत त्यांचे विरूध्द वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरू करावी, जेणेकरून अधिकारी नवीन 
पदस्थापनेवर त्वरीत हजर होतील. 


६. विनंतीने बदली झालेली असल्याने पदग्रहण अवधी/प्रवासभत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


सदर झासन Aa महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१८१५४५२९२३१७ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Sontakke 
leal talCode=400001, st=Maharashtr. 
| 
Premanand व 
serialNumber=89357e84059779c4ad0939baba47be1d79 
ital 


99cb1d37b914bdf76f412b21 laf, 
remanand Dnyaneshwar 


प्रे.ज्ञा.ःसोनटक्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखाअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य मुंबई/नागपूर, 
३. संचालक-१/२, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई/पुणे, 
४. सहसंचालक आरोग्य सेवा (हि.ह.व.ज), पुणे 
५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई, 
६. उपसंचालक आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे 
७. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे कार्यालय, 
८. संबंधित उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे 
९. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१०. संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद 
११. संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक 
१२. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१४.संबधित ग्रामीण रुग्णालये, उप जिल्हा, जिल्हा रुग्णालये/प्रा.आ.के./पथके/जिल्हा परिषद 
दवाखाने/आयुर्वेद दवाखाने/जिल्हा हिवताप कार्यालये/हत्तीरोग पथके/प्रा.आ. व कु.क. प्रशिक्षण 
केंद्र अमरावती/नागपूर. 
१५.संबंधित अधिकारी, गट-ब (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे मार्फत) 
१६.सार्वजनिक आरोग्य विभाग निवडनस्ती - सेवा-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


